परिवहन आयुक्त कार्यालयातील नाम 
फलकांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.७९/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२. 


वाचा :- परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/रवका/ अनाफ/का१०/२०२२ 
जा.क्र.३२९६, दि.२१.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र.१ येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, टेलिकॉम 
बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, फाऊंटन, मुंबई या कार्यालयाच्या ५ व्या व ७ व्या मजल्यावरील 
प्रशासकीय इमारतीमध्ये नाम फलक बसविण्याकरीता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, टेलिकॉम बिल्डिंग, महात्मा गांधी 
रोड, फाऊंटन, मुंबई या कार्यालयाच्या ५ व्या व ७ व्या मजल्यावरील प्रशासकीय इमारतीमध्ये 
प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी संबंधित अधिकारी व कार्यालयाच्या नावाने नाम wow 
बनविण्यासाठी येणाऱ्या रु.१,३२,१३४/- (अक्षरी रुपये एक लाख बत्तीस हजार VHal चौतीस फक्त) 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेशाशिर्ष २०४१, वाहनांवरीळ कर-(००१) 
००१, संचालन व प्रशासन ०१, परिवहन आयुक्त (०१) (०१), आस्थापना (२०४१००१८)- १३ 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असलेल्या 
मंजूर निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअन २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक 
१, नियम क्र. २ व ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.9९/परि-४ 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१५३२३१६३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LANGHI BHARAT ८ 
R 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. परिवहन उप आयुक्‍त (संगणक/लेखा) परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती (परिवहन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


